अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव व 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड तसेच 
अधीक्षक उत्तर कोकण मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता रायगड पाटबंधारे विभाग क्र.२ 
कोंकण भवन यांच्या अधिपत्याखालील रायगड लघु 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५१ पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.२२/२३)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ एप्रिल, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक -मुदवा-२०२२ /(प्र.क्र.१३२/२२)/खारभूमी, 
दिनांक २२.०९.२०२२. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण West, मुंबई या कार्यालयाचे 
क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ-५(१)/३१०, दिनांक २७.०१.२०२३ रोजीचे पत्र 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखाली रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१८ व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे 
आणि अधीक्षक उत्तर कोकण मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रायगड पाटबंधारे विभाग 
क्र.२ कोंकण भवन यांच्या अधिपत्याखालील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५ पदे असे एकूण ५१ पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक 
२२.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर ५१ पदांना दिनांक २८.०२.२०२३ च्या पुढे मुदतवाढ मंजूर 
करण्याबाबत संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील 
दिनांक ०८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.२२/२३)/खारभूमी 
शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे 

विभाग, कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ व अधीक्षक उत्तर कोकण मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रायगड 
पाटबंधारे विभाग क्र.२ कोंकण भवन यांच्या अधिपत्याखालील रायगड लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ 
कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १५ se एकूण ५१ पदांना सोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे पुढील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 

सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


२. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-३ लेखाशीर्ष २७०१ मोठे व 
मध्यम पाटबंधारे, ८०-सर्वसाधारण, (009) संचाळन व WIAA, (०४) परिरक्षण आस्थापना (०४(०५) 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ ४१९९)" या लेखाशिर्षाखाली टाकून तो 
सन २०२२-२३ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०८.०२.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४०६१८३०२४५६२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, AMOL BAPURAO ४४४७१५५११० अरण? 


DN: CN = AMOL BAPURAO FUNDE, C = 
IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT 
परिशिष्ट a 7 F U N D E OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
री RESOURCES DEPARTMENT 
सहपत्र डार प ष्ट अ Date: 2023.04.06 18:35:42 +05'30' 


(अमोल फुंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.२२/२३)/खारभूमी 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई- ३२. 
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मुख्य अभियंता, जळसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/(प्र.क्र.२२/२३)/खारभूमी 
परिशिष्ट - "अ 
(शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२३/प्र.क्र.२२/खारभूमी, दि. ६ एप्रिल, २०२३ चे सहपत्र) 


अ.क्र | कार्यालयाचेनांव | पदनाम पदसंख्या 
(2) (2) (3) (४) 
(९) | रायगड पाटबंधारे विभाग, व १) उप अभियंता g 
आली ie Set २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता डु 
उपविभाग T 
Seinen, ३) वरिष्ठ लिपिक g 
४) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक ३ 
५) अनुरेखक g 
६) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक v 
७) वाहन चालक १ 
८) शिप २ 
९) चोको g 
एकूण 26 
(2) | रायगड पाटबंधारे विभाग, व १) उप अभियंता g 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, । २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता डु 
माणगाव 
३) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
४) वरिष्ठ लिपिक १ 
५) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखव ३ 
६) अनुरेखक १ 
७) वाहन चालक १ 
८) शिप २ 
९) चौको g 
एकूण १८ 
(३) धोक्षक उत्तर कोकण मंडळ, १) उप अभियंता १ 
तशी अंतर्गत ळत वी २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा भियंता डु 
रायगड T 7 
"1 stem pai भाग | ३, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक डु 
यात र wa ४) BRS Tea Lee 
पाटयेवारे ~ कनिष्ठ लिपोक/टंकलेखव 
'पाटबंधारे उपविभाग क्र.३ कोलाड ५) कन ‘ 
६) अनुरेखक १ 
७) वाहन चालक g 
८) शिप २ 
९) चोको g 
एकूण शष 
एकूण (१) + (२) + (३) ug 


AMOL BAPURAO FUNDE * 


( अमोल फुंदे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


